RNI No . MAHBIL /2009/ 31747 
Reg. No. MCS/166/ 2016 -18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ३, अंक ७५ ] 


शुक्रवार, डिसेंबर ८, २०१७/ अग्रहायण १७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४ ,किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक १२७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८. 

क्रमांक एमएसए.०८ / २०१७ /प्र. क्र . २३६ / काम.- १०. - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ ( सन १९४८ चा मुंबई एकोणऐंशी ) 
( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. ) यांच्या कलम ४ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची दोनमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची दोन मधील क्रमांक “ ७८९ ” नंतर खालील नोंदीचा समावेश करण्यात येईल : 
“ ७९० मे . बदामी रेस्टॉरंट (डॅझेल), २६ , 

उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ मधून खालील शतींच्या अधीन 
करवाना बिल्डिंग, पी . डिमेलो रोड , 

राहून : 
वाडी बंदर , मुंबई ४०० ००९ . 

(१ ) सदर सूट ही शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या 

दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीकरिता लागू राहील . 
( २) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास त्याच्या वेतनातून कुठल्याही प्रकारची 

कपात न करता आठवड्यातून एक दिवस भरपगारी सुट्टी 
देण्यात यावी व सुट्टीसंबंधीचे प्रत्येक महिन्याचे वेळापत्रक 

सूचनाफलकावर आगाऊ लावण्यात यावे . 
( ३ ) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास सलग पाच तास काम केल्यावर १ 

तासाची विश्रांती देण्यात यावी. 
( ४ ) आठवड्याच्या व इतर सुट्टीच्या दिवशी संमतीपत्र दिलेल्या 

कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवण्यात यावे. 
( ५ ) कर्मचाऱ्यास दररोज ९ तास किंवा आठवड्यामध्ये ४८ 

तासांपेक्षा जास्त काम करणे आवश्यक असणार नाही . 
भाग एक - ल – १२७ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , डिसेंबर ८ , २०१७/ अग्रहायण १७, शके १९३९ 


( ६ ) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास आस्थापनेकडून कलम २५ नुसार ओळखपत्र 

देण्यात यावे. 
( ७ ) आस्थापना जास्त वेळ सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत 

असल्याने वाढीव कामासाठी नवीन कर्मचारी नियुक्त केले जावेत . 
( ८ ) कोणत्याही कर्मचाऱ्यास त्याच्या अतिकालिक कामाबद्दल कलम 

६३ मध्ये विहित केलेल्या दराने अधिक वेतन देण्यात यावे. 
(९ ) दररोजच्या कामाची व्याप्ती १२ तासांपेक्षा जास्त असणार नाही . 
( १० ) कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय व सणाच्या सुट्ट्या वेतनासह देण्यात याव्यात . 
( ११ ) सदरहू सूट ही संमतीपत्र दिलेल्या कामगारांपुरतीच मर्यादित 

राहील. 
( १२ ) आस्थापना कोणत्याही दिवशी रात्री ३. ०० नंतर सुरू राहणार 

नाही . 
( १३ ) मद्यविक्री व मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांसाठी त्या त्या विभागाचे 

नियम लागू राहतील. 
( १४ ) सदर सूट ही महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ 

पुरतीच मर्यादित आहे. 
(१५ ) वरील अटी व शर्तीव्यतिरिक्त अधिनियमातील इतर तरतुदी 

आस्थापनेस यथास्थिती लागू राहतील . 
( १६ ) वरीलपैकी कोणत्याही अटींचा व शर्तीचा भंग झाल्यास सूट 

आपोआप रद्द होईल . ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . क. गुप्ते , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , डिसेंबर ८ , २०१७ / अग्रहायण १७, शके १९३९ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department , 
No . MSA . 08 / 2017 /CR -236 /Lab - 10 , dated the 8th December 2017 is hereby published under the 
authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . M . SATHE , 
Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 8th December 2017 

| NOTIFICATION 
MAHARASHTRA SHOPS AND ESTABLISHMENT ACT, 1948 . 

No. MSA .08 / 2017 /CR -236 /Lab - 10 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to 
section 4 of the Maharashtra Shops and Establishment Act , 1948 ( Bom .LXXIX of 1948 ) hereinafter 
referred to as the said Act the Government of Maharashtra hereby amends Schedule II of the said 
Act as follows, namely : 

In Schedule II of the said Act , after entry “ 789” the following entry shall be added namely : 
" 790 M /s . Badami Restaurant ( Dazzel), Section 19 subject to the following conditions : 
26 , Kawarana Bldg., P . D Mello Road , 

( 1 ) This exemption shall remain in operation 
Wadi Bunder , Mumbai 400 009. 

for the period of one year from the date of 
Notification published in Government 

Gazette. 
(2 ) Every employee shall be given one day 

holiday in a week without making any 
deductions from his /her wages on account 
thereof and list of the time table of such 
holidays for a month shall be placed on the 
notice board in advance . 


( 3 ) Every employee shall be given a rest period 

of one hour after 5 hours of continuous 
work . 


(4 ) The employees , who have given their 

consentbe only placed on the day of weekly 

holiday or other holiday 
(5 ) No employee shall be required to work for 

more than 9 hours in a day or 48 hours in a 

week . 
(6 ) Every employee shall be provided Identity 

Card , according to the section 25 . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, डिसेंबर ८, २०१७/ अग्रहायण १७, शके १९३९ 


( 7 ) As establishment is given permission to keep 

open for the extra period , new staff shall be 
appointed for the extended timing. 


(8 ) The employees shall be entitled to overtime 

wages in accordance with Section 63 of the 

said Act. 
( 9 ) The spread over of an employee shall not 

exceed 12 hours in a day . 


( 10 ) Employees shall be given national and 

festival holidays with wages . 


( 11) This exemption is limited to the employees 

who have given their consent. 
( 12 ) The establishment shall not remain open on 

any day later than 03-00 a .m . 
( 13 ) The rules of related department are 

applicable for sales of liquor /wine and 
entertainment programmes. 


( 14 ) This exemption is related only to Bombay 

Shops and Establishment Act , 1948. 


( 15 ) In spite of these terms and conditions, all 

the provisions of this Act shall applicable to 
the establishment duly . 


( 16 ) In case of violation of any of the above terms 

and conditions, the exemption shall stand 
cancelled automatically ." 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . K . GUPTE , 
Under Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


